वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता 
दिल्यानुसार वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन 
संस्था तसेच विद्यमान वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे व सध्या सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ जून, २०१९ 


वाचा :- १) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic- 
॥०२/९/॥॥-/२०१९/१९४६-॥॥-११२, दिनांक १३ मे,२०१९ 
२) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic- ॥॥-४८, 
दिनांक १५ मे,२०१९ 
3) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic- MH\3, 
दिनांक १९ मे,२०१९ 
४) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.७५/५//॥०७०७॥॥०- ॥॥-७४, 
दिनांक १९ मे,२०१९ 
५) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.0//५//॥०8०७॥॥०-॥-७७, 
दिनांक २६ मे,२०१९ 
६) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic-MHo¢, 
दिनांक २९ मे,२०१९ 
७) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.0५/५//॥०७०७॥॥०-॥॥-८६, 
दिनांक ३० मे,२०१९ 
८) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic-APP/N/ 
॥॥-/२०१९/१६३७-॥॥-११५, दिनांक ३१ मे,२०१९ 
९) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic- APP/N 
॥॥-/२०१९/१४११-॥॥-११४, दिनांक २८ मे,२०१९ 
१०) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 
मान्यता/२०१९/५६९, दि. २९/०५/२०१९. 
११) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/ 
मान्यता/२०१९/६०३, दि. ०४/०६/२०१९. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 


प्रस्तावना : 


वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता 
वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व विद्यमान वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे व सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास 
शासन मान्यता देणेबाबत संचालकांनी वर नमूद पत्राव्दारे प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास 
शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : 


वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली या शिखर संस्थेने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता राज्यात 
वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास दिलेली मान्यता विचारात घेऊन सोबतच्या 
Annexure “A” मधील नवीन संस्थांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच वास्तुकला परिषदेने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन विद्यमान वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व सध्या सुरु आलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यास सोबतच्या Annexure “8” येथील संस्थांना खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील .सदर 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्षक्षमता विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे राहील . 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी 
व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची 
आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

४) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ 
अधिनियम,१९९४ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 

५) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

६ सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या WaT 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 


७) शिक्षण शुल्क समितीने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

८) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

९) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या 

मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 

उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वास्तुकला परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 

(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

रंगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 

१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


Go 


~— 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६१८१६५८२९३६०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ग 
SANJAY AUDUMBAR ERACR oe Niay UDUMEAR DIARRA c= HS 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


DHARURKAR ee 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे/ मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) सर्व अकृषि विद्यापीठे 
४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
) 
) 


संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 


७) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

९) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक),भारत सरकार,मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग),नवी दिल्ली. 

१०) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 

इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
११) निवड नस्ती / तांशि-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


r. No. |CoA Letter No. & Date 


112, dt. 13 May 2019 


CA/S/Academic-APP/N/MH/2019/1411-MH 
114, dt. 28 May 2019 


CA/S/AScademic-APP/N/MH/2019/1637-MH 
115, dt.31 May 2019 


j CA/5/Academic-A PP/N/MH/2019/1946-MH 
5 
3 


Annexure A 


Higher Technical Education Department, Government Resolution No.TEM-2019/C.R.154/TE-4, Dated 18 June, 2019 
List of New Institute [Approved by CoA A.Y. 2019-20] 


Institute Name & Address 


Ashokrao Mane College of 
Architecture, Vathar Tarf 
Vadgaon Vathar tarf Vadgaon, 
Tal Hatkanangale, Kolhapur 
416112 


Sipna School of Palnning and 
Architecture, College of 
Engineering and Tgechnology, 
Campus Opp. Nemani, 
Godown, Badnera Road, 
Amarvati 444 701 


Indala School of Architecture, 
Bapsai Kalyan Murbad Road 
Kalyan, Thane, 421301 


Institution Type | Program 


Unaided - 
Private 


ARCHITECTURE 


Unaided - 
Private 


Amaravati ARCHITECTURE 


Unaided - 
Private 


ARCHITECTURE 


Intake 
Approved for 
2019-20 


University 


Dr. Babasaheb ARCHITECTURE 
Ambedkar 
Tgechnological 


University, Lonere 


UNDER 
GRADUATE 


Sant Gadge Baba ARCHITECTURE 


Amaravati University 


University of Mumbai ARCHITECTURE 


Annexure B 
Higher Technical Education Department, Government Resolution No.TEM-2019/C.R.154/TE-4, Dated 18 June, 2019 
List of Increase in intake / New courses in existing Architecture institute, Approved by COA for A.Y. 2019-20 


Intake 
Approved for 
2018-19 


Name of Course 


Institute Name & Address 


.JDTE |CoA Letter No. & Date 
Code 


CTES College of Architecture, Unaided - ARCHITECTURE University of Mumbai | POST ARCHITECTURE 


N.G. Acharya Marg, Private GRADUATE 


Chembur,Mumbai 400 071 
Nashik Unaided - ARCHITECTURE Dr. Babasaheb ARCHITECTURE 
Ambedkar 
Tgechnological 
University, Lonere 
Pune i ARCHITECTURE Savitribai Phule Pune ARCHITECTURE 
University 


Aurangabad 


34781CA/5/Academic-MHI77, dt. 26 


5456/CA/S/Academic-MH48, dt. 15 
31 6840/CA/S/Academic-MH74, dt. 19 

May, 2019 
34721CA/S/Academic-MH73, dt. 19 


6885|CA/S/Academic-MH86, dt. 
30May, 2019 


Vidyavardhan's Institute of 
Design Environment and 
Architecture (IDEA), Nashik 


S.B. Patil College of 
Architecture & 
Design, Nigdi, Pune 


Unaided - 
Private 


ARCHITECTURE University of Mumbai UNDER ARCHITECTURE 
GRADUATE 


POST ARCHITECTURE 
GRADUATE _ |(Urban Design) 


POST ARCHITECTURE ( 
GRADUATE _ |Landscape 
Architecture ) 


Thakur School of Architecture, 
hakur Education Campus, 
Shamnarayan thakur marg, 
Thakur Village, Kandivali(E), 
Mumbai. 
G.S. Mandals Marathwada 
Institute of Technology (Arch.), 
Aurangabad 


ARCHITECTURE Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Tgechnological 


University, Lonere 


Unaided - 
Private 


ARCHITECTURE Savitribai Phule Pune 


University 


Unaided - 
Private 


Shrimati Kashibai Navale 
College of Architecture, 
Ambegaon(BK), Pune 411041 


Page 1 of 1 


